केंद्र पुरस्कृत “Strengthening of Cooperatives 
through IT interventions” या योजनेच्या 
अंमलबजावणीकरीता सिंगळ नोडल एजन्सी व 
नोडल अधिकारी यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४४/१६-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २६ डिसेंबर, २०२३ 
संदर्भ:- 
१) भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाचे पत्र क्र. A-92099/2023-admin, दि.२८.११.२०२३. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, दि.०१.०७.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

“Strengthening of Cooperatives through IT interventions” हा केंद्र पुरस्कृत प्रकल्प सन २०२३-२४ ते 
२०२५-२६ या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्यास केंद्र शासनाने दि. ०६.१०.२०२३ रोजी मान्यता दिली 
आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत खालील ३ योजनांचा VAS आहे:- 


(A) Computerization of Agriculture and Rural Development Banks 
(B) Computerization of office of RCS of States/UTs 
(C) Central Project Management Unit (PMU) 


उक्त केंद्र पुरस्कृत प्रकल्पांतर्गत राज्यातील निबंधक सहकारी संस्था (RCS) या कार्यालयांचे 
संगणकीकरण करणे प्रस्तावित आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) 
याबाबत सुधारित कार्यपद्धतीनुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाने एका Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेत स्वतंत्र Single 
Nodal Bank Account उघडावे. तसेच त्यासोबतच योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव दर्जाच्या 
अधिकाऱ्याची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत वित्त विभागाने दि.०१.०७.२०२१ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये सूचना दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने उक्त केंद्र सहाय्यीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी व 
समन्वयासाठी Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि.०१.०७.२०२१ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार केंद्र पुरस्कृत 
“Strengthening of Cooperatives through IT interventions” प्रकल्पांतर्गत निबंधक सहकारी संस्था या 
कार्यालयांचे संगणकीकरण या योजनेच्या अंमलबजावणी व समन्वयासाठी खालीलप्रमाणे Single Nodal 
Agency (SNA) व Nodal Officer यांची नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४४/१६-स 


Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer :- 


Single Nodal Agency (SNA) Nodal Officer 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी | सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, म.रा., पुणे संस्था, म.रा., पुणे 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, म.रा., पुणे संस्था, म.रा., पुणे 


२. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता केंद्र शासनामार्फत निधी प्राप्त होणार आहे. या करिता Single Nodal 
Account (SNA) सुरु करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, पुणे या बँकेत 
Single Nodal Account (SNA) उघडण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा., पुणे यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

वरीलप्रमाणे केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने(1]]॥५) वित्त 
विभागाच्या दि.०१.०७.२०२१ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार आवऱ्यक ती कार्यवाही नोडल अधिकारी यांनी 
करावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२६१७०८४७०००२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NITIN VASANTRAO GAIKWAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5892c3fd8686c1921e784a3faa9888d155b03f5591ce11b21 
a1b5006247f6972, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GAI KWA D serialNumber=2276AC762AF372D872C2F01D5BB5086166F4A6E20 
A1BDF9762D556A93F5D118E, cn=NITIN VASANTRAO GAIKWAD 
Date: 2023.12.26 17:12:13 +05'30' 
(नितीन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 

५. मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा. प्रधान सचिव (नियोजन विभाग), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


